जिल्हा परिषदांकडील गट-क 
संवर्गातील लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या 
पदोन्नतीचे स्तर कमी करणेबाबत 
तपासणी व अभ्यास करुन अहवाल 
सादर करण्यासाठी तज्ञ समिती गठित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५८३/आस्था-७ 
बांधकाम भवन, मर्डाबान पथ, २५, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख:- २० ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-२०१९/प्र.क्र.२३४ 
(भाग-१)/कार्या-१२, दि. २३ मे, २०२२ 


प्रस्तावना:- 

विविध प्रशासकीय विभागात लिपीक या गट-क मधील सर्वात निम्न 
पदावर नियुक्‍ती झाल्यानंतर प्रशासकीय विभागनिहाय वरिष्ठ पदावर 
पदोन्नतीसाठीच्या साखळीचे स्तर भिन्न असल्यामुळे नियुक्‍तीनंतर वरिष्ठ पदावरील 
अधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळण्यामध्ये समानता राहत नाही. यास्तव लिपिक 
संवर्गास पदोन्नतीचे समान टप्पे निर्माण करण्याची लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांची 
मागणी होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने वरील वाचा 
येथील झासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
कार्यालयातील लिपिक वर्गीय स्तर कमी करणे या मागणीच्या अनुषंगाने तपासणी 
व अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ञ समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त प्रस्तावनेस अनुसरून जिल्हा परिषदांकडील गट-क संवर्गामधील 
लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे स्तर कमी करण्याच्या अनुषंगाने तपासणी 
व अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ञ समिती पुढीलप्रमाणे गठीत 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५८३/आस्था-७ 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम पद 
शबि श्री. रविद्र पाटील उप आयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त | अध्यक्ष 

कार्यालय, कोकण विभाग 

श्री. अविनाश फडतरे | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. ठाणे सदस्य 

श्री. अजयसिंग पवार | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जि.प.सोलापूर सदस्य 

श्रीम. स्वरांजली पिंगळे| उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जि.प.नाशिक । सदस्य 

५  । श्री.चंद्रकांत वाघमारे | अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पुणे । सदस्य सचिव 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद अध्यक्ष/सदस्य यांची बदली झाल्यास सदर पदावर नव्याने 


बदलीने येणारे अधिकारी समितीचे अध्यक्ष/सदस्य म्हणून कामकाज पाहतील. सदर समितीच्या 
अध्यक्षांना आवश्‍यकतेनुसार विभागीय/जिल्हास्तरावरील क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकारी यांना बैठकीस 
आमंत्रित करता येईल. 


3. तज्ञ समितीची कार्यकक्षा - सदर तज्ञ समितीने सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक दि. 


२३ मे, २०२२ नुसार सूचविलेले १ ते ७ मुद्दे विचारात घेवून जिल्हा परिषदांकडील गट-क मधील 


कार्यरत सर्व संवर्गाचा आढावा घेऊन (उदा. कनिष्ठ लिपिक/लळिपिक टंकलेखक, वरिष्ठ 


लिपिक/प्रमुख लिपिक/सहायक अधिक्षक, अधिक्षक इ.) गट-क मध्ये जे निरनिराळे संवर्ग आहेत, 


त्यापैकी काही संवर्ग कमी करण्याचा विचार करावा. जेणेकरुन गट-क मधील पदोन्नतीचे स्तर कमी 
होतील. 


समितीने उपरोक्त प्रमाणे तपासणी व अभ्यास करून झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 


पुढील दोन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये अहवाळ शासनास सादर करावा. 


ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२०१०४७३७९५२० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


V 1: G 7 d Digitally signed by Vijay Govindrao Chandekar 
VJ a y OV | हौ la 0 DN: cn=Vijay Govindrao Chandekar, o=Rural 
Development Department, ou=Deputy 


C h d k Secretary, email=vijay.chandekar@nic.in, c=IN 
7 a Nn e a | Date: 2022.10.21 15:30:46 +05'30' 


(विजय चांदेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५८३/आस्था-७ 


३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.मंत्री ( ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 
८) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
९) सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
qo) सर्व विभागीय आयुक्त 
११) सर्व जिल्हाधिकारी 
१२) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१३) सर्व उपायुक्त (विकास/आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये 
१४) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१५) सर्व सह/उप सचिव, अवर सचिव, कार्यासन अधिकारी, ग्रामविकास विभाग. 
१६) अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहायक 
१७) माहिती तंत्रज्ञान कक्ष (ग्रा.वि.वि), बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
१८) आपले सरकार कक्ष (ग्रा.वि.वि), बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
१९) निवडस्ती, कार्यासन आस्था -७ 


प्रति, 


20) श्री. रविंद्र पाटील,उपायुक्‍त (आस्थापना),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग- अध्यक्ष 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२१) श्री. अविनाश फडतरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे-सदस्य 

२२) श्री. अजयसिंग पवार, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर-सदस्य 

२३) श्रीम. स्वरांजली पिंगळे, उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक-सदस्य 
२४ उप मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक- सदस्य 

२५) श्री.चंद्रकांत वाघमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


